शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड 

येथील महाविद्यालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती व 
नुतनीकरण या बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. (रु.०२,४१,६९,३७७/-) 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र. आप्रमा-२०१८/प्र.क्र.११/१८/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक :- २० मार्च, २०१८ 


वाचा :- संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमुं/छहाआमना/ई.नुतनीकरण/ प्र.मा./ २०१७/ 
आयु-४(२)/२६३४, दिनांक २७.०२.२०१७ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,नांदेड या महाविद्यालयाची मुख्य ईमारत फार जूनी असून सदर 
ईमारतीचा काही भाग पावसाळयात पूर्णपणे गळत आहे तसेच ईमारतीचा बऱ्याच प्रमाणात गिलावा गळून पडला 
आहे. तसेच विभागाची रचना भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नवी दिल्लीच्या मानकानुसार बदलणे आवश्‍यक 
असल्यामुळे,विभागातील अंतर्गत बदल करणे,ईमारतीस रंगरंगोटी करणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याने सदरहू 
ईमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण करण्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड येथील महाविद्यालयाच्या ईमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण 
करणे या कामासाठी लागणाऱ्या खर्चास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बांधकामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


१) | नांदेड येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती | रु.०२,४१,६९,३७७/- 
व नुतनीकरण करणे. 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च वार्षिक योजना - शासकीय आयुर्वेदीक महाविद्यालय आणि संलग्नित 
रुग्णालयाची बांधकामे अंतर्गत मंजूर व उपलब्ध अनुदानातूनच करण्यात येऊन खालील नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
प्रधान लेखा शीर्ष - ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३- वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०१- आयुर्वेद 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजना 
(००)(०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००७९) 
(००)(०२) - अस्थापना खर्च (४२१० ००८८) 


(०0०0)(०३) - हत्यारे व संयंत्रे यावरील खर्च (४२१० ००९७) 


शासन निर्णय़ क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.११/१८/आयु-२ 


सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ.सं.क्र.४७/इमा-३, 
दि.१८.०१.२०१८ अन्वये, प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम,भाग-२,दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ (वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग पाच अ.क्र.१ नियम १३४) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍ती अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४२११५०१२२२७१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Dhananjay 
Mahesh Nayak 
Date: 2018.04.23 11:11:47 +05'30' 
(ध.म.नायक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

२) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड. 

३) महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४) महाळेखापाल-१, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नांदेड. 

६) कोषागार अधिकारी, नांदेड 

७) कक्ष अधिकारी, व्यय-१३/अर्थसं-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (इमारती-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई-०१. 

१०) निवड नस्ती (आयु-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


